प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत 
पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक 
विमा योजना राज्यात सन २०१८ मध्ये मृग 
बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ एप्रिळ, २०१८ 


वाचा :- 
१) केंद्र शासनाची प्रशासकीय मान्यता जा. क्र. १३०१५/०१/२०१६-क्रेडीट-२ आणि १३०१५/०३/२०१६-क्रेडीट, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना जा क्र. ११०१९/०१/२०१५-क्रेडीट-२, दिनांक २३ मार्च, २०१६. 
३) आयुक्त कृषि यांचे पत्र क्र. कृआ/-फलो-१ /हआफपिवियो/ १२४५/२०१७, दि. १२/०४/२०१८ . 
४) राज्यस्तरीय पिकविमा समन्वय समितीच्या दिनांक १९/०४/२०१८ रोजीच्या बैठकचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

कृषि क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमुल्य 
अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळ पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न न आल्यास येणारा 
तोटाही मोठा असतो. ही बाब विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण 
दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल. त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने 
सदरची योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत 
परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने 
आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई 
मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना राबविणे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरु व चिकू (मृग बहार) 
या ५ पिकांसाठी २५ जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन राबविण्यांचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी महसूल 
मंडळामध्ये किमान २० हेक्‍टर अधिसूचित फळ पिकांचे उत्पादनक्षम क्षेत्र असणे आव्यक आहे. 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री फसळ बीमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत पीक विमा योजना २०१८-१९ 
मृग बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळींब, पेरु व चिकू या ५ फळपिकांकरिता लागू करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना सन २०१८-१९ मध्ये सहपत्र -१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हयामधील 
तालुक्‍यातील महसूल मंडळात सहपत्र - २ मध्ये निर्धारीत केलेल्या हवामान धोक्यानुसार लागू करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


येईल. सदर योजना कार्यान्वित करणाऱ्या विमा कंपन्या सहपत्र -१ मध्ये नमूद केलेल्या महसूल मंडळात 
महावेद प्रकल्पाद्वारे स्थापन केलेल्या संदर्भ हवामान केंद्रावर नोंदल्या गेलेल्या हवामानाची आकडेवारी आणि 
सहपत्र - २ मध्ये नमूद केलेली फळपिक निहाय प्रमाणके यांची सांगड घाळून शेतकऱ्यांना संबधीत विमा 
कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई परस्पर बँकेद्वारे अदा करतील. नुकसान भरपाईचे कोणतेही दायीत्व शासनावर 
राहणार नाही. 
२) योजनेची उदिष्टे:- 

१. कमी / जास्त पाऊस, पावसाचा खंड व सापेक्ष आर्द्रता या हवामान धोक्यापासुन निर्धारित केलेल्या 

कालावधीत श]ोतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सहाय्य देणे. 

२. फळपिक नुकसानीच्या अत्यंत कठिण परिस्थित शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. 

३) योजना कार्यान्वीत करणारी यंत्रणा व समाविष्ट जिल्हे 


अ.क्र. विमा कंपनीचे नांव क्लस्टर क्र. जिल्हे 


टाटा ए. आय. जी इन्शुरन्स कंपनी शिक अकोला, सातारा, जालना, 
ओरियन, कोरेगाव पार्क रोड, ऑप. सेंट मिरा कॉलेज सोलापूर, सांगली. 


ऑफ गर्ल्स, अर्जुन मनसुखानी पाटील, महाराष्ट्र, पुणे - 
१ | ४११००१. 

फोन नं. ०२०-६६०१११११/०२०-६६०३३८५८ 4 
टोल फ्री AA: - १८००२० ९ ३५३६ 

ई-मेल - customersupport@tataaig.com 


बुलढाणा, बीड, पालघर, पुणे, 
वर्धा, नागपूर. 


SHH टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, 
रुरल अँन्ड को. ATRIA डिपार्टमेंट,४ था मजला प्लॉट 
क्र.३ सेक्टर २९, गुरगाव, हरियाणा, १२२००१. 

फोन नं. :- ०२०-४१०८०२०० 

फॅक्स नं:- ०२०-४१०८०२०२ 

ई-मेल:- jai.kant@itgi.co.in 
ramakant.mandhare@iffcotokio.co.in 


२ ठाणे, नांदेड, लातूर, नाशिक. 


Vishwas .kesbhat@iffcotokio.co.in 


दि न्यू इन्डिया ware कंपनी लिमिटेड 
८७, एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई, पिन - ४००००१ 
३  ।फोननं.- 02222708100 3 
टोल फ्री नंबर: - 18002091415 
ई-मेल - pmfby.ho@newindia.co.in 


हिंगोळी, जळगाव, वाशिम, 
यवतमाळ, अमरावती. 


एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड 

१ला मजला, के.डी. प्लाझा, २८ ९ / ६-७, 

नेहरू रोड / शांकरशोट रोड, ७ लव्ह हॉटेल जवळ, 
४ | स्वारगेट जवळ, पुणे - ४११०४२. ४ 
फोन नं. - ०२२२२७०८१०० 

टोल फ्री नंबर: - १८००२०९१४१५ 
ई-मेल - pmfby.ho@newindia.co.in 


धुळे, अहमदनगर, औरंगाबाद, 
परभणी, उस्मानाबाद. 


पृष्ठ ३२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


४) योजनेत समाविष्ट शहोतकरी:- 


अ. सदर पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना मृग बहारामध्ये अधिसुचित क्षेत्रात अधिसुचित 
फळपिके घेणारे (कुळाणे/ भाडेपट्टीने होती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी) या योजनेत भाग 
घेण्यास पात्र आहेत. 

ब. जे शेतकरी विविध वित्तीय संस्थे कडुन पीक कर्ज घेतात अशा कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना 
बंधनकारक असुन बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक राहील. 

क. फळपिक निहाय निर्धारीत केलेले हवामान धोके (ट्रीगर) लागू झाल्यावर नुकसान भरपाई देय होते. 

ड. विमा क्षेत्र घटक महसूल मंडळ 


५) अधिसूचित फळपिके, विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके), विमा संरक्षण कालावधी, विमा संरक्षित रक्‍कम 
प्रमाणके (ट्रिगर), नुकसान भरपाई रक्‍कम सहपत्र - २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहिल. 
६ मृग बहार - अधिसूचित फळपिके, समाविष्ट हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी खालील प्रमाणे 
निर्धारित करण्यात आलेला आहे. 
अ.क्र फळ पिके समाविष्ट धोके विमा संरक्षण कालावधी 
१) कमी पाऊस १५ जून २०१८ ते १५ जूले २०१८ 
१  । संत्रा (मृग बहार) ी : 
2) पावसाचा खंड १६ जुले २०१८ ते १५ ऑगस्ट २०१८ 
स्य १) कमी पाऊस १५ जून २०१८ ते १५ जुले. २०१८ 
२ | मोसंबी (मृग बहार) | 9) y 
2) पावसाचा खंड १६ जुळे २०१८ ते १५ ऑगस्ट २०१८ 
३ | WS (मृग बहार) १) कमी पाऊस १५ जून २०१८ ते १४ जूले २०१८ 
४ | चिकू (मृग बहार) १) जादा आद्रता १ जूले २०१८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ 
१) कमी पाऊस १५ जुले २०१८ ते १५ ऑगस्ट २०१८ 
(फळधारणेची अवस्था) 
५ | डाळिंब २) कमी पाऊस १६ ऑगस्ट २०१८ ते १५ ऑक्टोबर २०१८ 
(फळवाढीची अवस्था) 
३) जास्त पाऊस डा त 
(कळंपववताने काळी अव्या) | 1 SCX २७१८ त 30 २०१८ 


७) विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान 


या योजनेतंर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार आहे. तथापी शेतकऱ्यांनी 


फळपिकनिहाय प्रति हेक्टरी भरावयाचा विमा हप्ता दर खालील प्रमाणे. 


अ.क्र. ' बहार पिके BaP भरावयाचा जास्तीत जास्त विमा हप्ता 


१ । मृग 


विमा संरक्षीत रक्कमेच्या ५ टक्के किवा वास्तवदर्शी दर 
यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल ती रक्‍कम विमा हप्ता म्हणून 
ZAP भरावी लागेल. 


संत्रा, मोसंबी, पेरु, 
डाळिंब, व चिकू 


पृष्ठ ३२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


वास्तवदर्शी विमादर व शोतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात भरावयाचा विमा हप्ता दर या मधील फरक हा 
सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजण्यात येईल व हे अनुदान केंद्र व राज्य शासनामार्फत समप्रमाणात दिले 
जाईल. 
८) योजना अंमलबजावणी वेळापत्रक 


कर्जदार/ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करणे आणि बॅकांनी कर्जदार / 
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव संबंधित विमा कंपनीकडे सादर करणे याबाबतची अंतिम मुदत 
खालील प्रमाणे आहे. 


मृग बहार 


पिक अंतिम तारीख 


संत्रा ज्या शोतकऱ्यांची अधिसूचित पिकासाठी 
बँकेकडून अधिसूचित फळ पिकासाठी १४जून । (संत्रा, मोसंबी व पेरु, चिकू व डाळिंब), 
पेरु 


पीक कर्ज मर्यादा मंजूर असलेले कर्जमर्यादा मंजूर असेल त्या सर्व 
शेतकरी (कर्जदार शेतकरी) यांच्या शोतकऱ्यांच्या क्षेत्राचा विमा विहित 
फळ पिकांचा विमा करण्याची मुदत. मुदतीत करुन घेणे बँकांना अनिवार्य 


संत्रा 
बॅकांनी कर्जदार शेतकऱ्यांची घोषणा ४ जुले 
पत्रे (डिक्लेरेशन) सहभागी संबंधित पेरु 


विमा कंपनीस सादर करण्याची मुदत 


संत्रा 
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा १४ जून 
प्रस्ताव (प्रपोजल) बॅंकांना सादर पेरु 
करण्याची मुदत 
संत्रा 
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची घोषणापत्रे २२ जुन 
(SRI) बॅकांनी विमा कंपनीस 
सादर करण्याची मुदत 


९) हवामानाची आकडेवारी सादर करणे आणि नुकसान भरपाई अदा करण्याचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे 
राहिल. 


ऐच्छिक सहभाग 


ऐच्छिक सहभाग 


पृष्ठ ३२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


तपशिल कालावधी शेरा 

अधिसूचित केलेल्या महसूळ | दर पधंरवाडा अखेर हवामान | संबंधित विमा कंपनी महावेद प्रकल्पामार्फत 

मंडळातील फळपिका करीता | धोक्याची प्रमाणीत स्थापित केलेल्या संदर्भ हवामान केंद्रावरील 

समावेश केलेल्या हवामान । आकडेवारी विमा कंपनीने | आकडेवारी उपलब्ध करुन देईल. 

घटकाची आकडेवारी सादर | कृषि आयुक्तालयाच्या 

करणे. संकेतस्थळावर सादर करणे. 

नुकसान भरपाई अदा करणे | विमा कालावधी संबंधित विमा कंपनी विमा हप्ता अनुदान व 
संपल्यापासून vy दिवसांत | निवडलेल्या हवामान घटकाची आकडेवारी वेळेत 
देय होईल. उपलब्ध करुन देण्याच्या आधीन राहून 


शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाई बँकेमार्फत 
परस्पर अदा करेल. तसेच विमा कंपन्यांनी 
नुकसान भरपाई पोटी बँकेकडे जमा केलेली 
शेतकऱ्यांची रक्‍कम बॅकांनी विनाविलंब प्रत्येक 
शेतकऱ्याच्या बॅक खात्यावर जमा करणे व तसा 
अहवाल प्रत्येक आठवड्यात विमा कंपनीस व कृषि 
विभागास सादर करणे बॅंकांना बंधनकारक 
राहिल. 


१०) सेवा शुल्क: 


कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्याकडून जमा केलेल्या विमा हप्त्याच्या ४ टक्के रक्‍कम विमा 


कंपनीकडून बँक सेवा शुल्क म्हणून बँकाना परस्पर देय होईल. 
११) नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दती:- 


नुकसान भरपाई ठरविण्याची पद्धत सहपत्र ३ व ४ मध्ये दर्शविल्यानुसार राहिल. 
१२) पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेचा प्रचार, प्रसिद्धी व मंत्रालय तसेच आयुक्तालय 


स्तरावर कार्यालयीन कामकाजासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात मनुष्यबळ भरण्यास व कार्यालयीन आकस्मीक 


खर्चासाठी फळपिक विम्याच्या राज्य हिऱ्याच्या मंजूर रकमेतून रक्‍कम रु. १ कोटी निधी उपलब्ध करुन 


देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१३) इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, टाटा एआयजी 


जनरल इन्शुरन्स कंपनी व दि न्यू इन्डिया एऱ्योरन्स कंपनी लिमिटेड यांचे मार्फत योजनेत सहभागी 


होणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या अनुदानासाठी राज्य शासनाच्या हिस्सा पोटी देय होणारी रक्‍कम खालील 
CAIRO खालील अर्थ संकल्पीय तरतुदीतुन भागविण्यात यावी. 
मागणी क्रमांक डी- ३ 
लेखाशिर्ष २४०१ - पीक संवर्धन 
११० (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना, 
(००) (०७) पुनर्रचित हवामान आधारीत पिक विमा योजना 
(२४०१ ९४०२), ३३ अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ३२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


१४) सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४२५१७१८४५९८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kamlakar 
Yeshwant oe 
Vanjare 


Kamlakar Yeshwant Vanjare 
nment Of Maharashtra, 


(क. य. वंजारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

मा.अप्पर मुख्य सचिव ( कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई - 32. 

मा.अपर मुख्य सचिव ( वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


. प्रधान सचिव ( महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

. सचिव (सहकार ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (कृषिव सहकार विभाग )कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 
. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने) 

. संचालक, पिक विमा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 

. आयुकत कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६. 


क्षेत्रीय व्यवस्थापक, ईफको टोकियो जनरल SARA कंपनी लिमिटेड. ३०३, स्टेलर एन्क्लेव्ह, औंध, 
पुणे, महाराष्ट्र ४११००७. 


. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, टाटा ए. आय. जी इन्शुरन्स कंपनी, ओरियन, कोरेगाव पार्क रोड, ऑप. सेंट मिरा कॉलेज 


ऑफ गर्ल्स, अर्जुन मनसुखानी पाटील, महाराष्ट्र, पुणे -४११ ००१. 


. dae व्यवस्थापक, दि न्यू इन्डिया एउयोरन्स कंपनी लिमिटेड, ८७, एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई, पिन - ४००००१ 
. क्षेत्रीय व्यवस्थापक, एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, १ ला मजला, के.डी. प्लाझा,२८९/६-७, 


नेहरू रोड / शंकरशेट रोड, ७ लव्ह हॉटेल जवळ, स्वारगेट जवळ, पुणे - ४११०४२. 


. संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. सर्व विभागीय आयुक्त,- (व्दारा- संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचाळनालय, मुंबई - ३२. 

. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बँका ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 

२५. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 


महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 


पृष्ठ ३२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


२७. विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 

२८. संचाळक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 

२९. संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 

३०. संचालक, फलोत्पादन मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, साखर संचालक, मुख्य सांख्यिक, 
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५. 

३१. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

३२. सर्व जिल्हाधिकारी, (व्दारा- संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

३३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (व्दारा- संचाळक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

३४. सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी IH, (व्दारा- संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, 

पुणे) 

. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, (व्दारा- संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

३६. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 

३७. सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 

३८. मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक, ९ नगीनदास रोड, 
मुंबई- २३ 

३९. मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बॅक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 

४०. व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बँक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 

४१. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (व्दारा- संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

४२. सर्व सहसचिव /उपसचिव, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई ०३२ 

४३. उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१), मंत्राळय,मुंबई ०३२ 

४४. उपसचिव वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय,मुंबई ०३२ 

४५. उपसचिव (अर्थसंकल्प-२ अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 

४६. उपसचिव (993), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय मुंबई - ०३२ 

४७. निवडनस्ती -१३ अ. 


AN 
ws 


पृष्ठ ३२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


सहपत्र-१ 
सन २०१८-१९ पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना राबविण्याकरिता प्रस्तावित जिल्हे, तालुके 
व महसूल मंडळाची यादी. 
अ.क्र । पीक pl तालुका महसूल मंडळ 
जिल्हे मर 
१ संत्रा अकोला बार्शी टाकळी | राजंदा 
मुर्तीजापूर कुरूम, हातगाव, निभा 
अकोट अकोट, उमरा, पणज, अकोलखेड 
तेल्हारा अडगाव बु., हिवरखेड 
पातूर पातूर 
२ संत्रा | अमरावती अमरावती अमरावती, वडाळी, बडनेरा, नवसारी, 
डबरगांव, माहूली जहागिर, नांदगाव पेठ. 
भातकुली निंभा. 
चांदूर रेल्वे । चांदूर रेल्वे, पळसखेड, घुईखेड, आमला विश्वेश्वर, 
सातेफळ 
धामणगांव  । धामणगाव रेल्वे, चिंचाली, भातकुली, अंजनसिगी, 
रेल्वे मंगरुळ दस्तगिर, दत्तापूर, तळेगाव SAAR 
नांदगाव नांदगाव खंडेश्वर, दाभा, शिवणी, रसूलापूर, मंगरुळ 
खंडेश्वर चव्हाळा, पापळफिळ, लोणी, धानोरा गुरव, माहूलीचोर 
मोशी अंबाडा, हिरवखेड, रिद्धपूर, धामणगाव (काटपूर), 
नेरपिंगळाई, शिरखेड, मोर्शी. 
वरुड वरुड, बेनोदा, पुसला, वाठोडा, लोणी, शोंदूरजना 
घाट, राजूराबाजार 
तिवसा तिवसा, मोझरी, वऱ्हा, कुऱ्हा वरखेड 
चांदूर बाजार । चांदूर बाजार, ब्राम्हणवाडा थडी, IORI, करजगाव, 
शिरसगाव कसबा, तळेगाव मोहना, आसेगाव (पुर्णा) 
अचलपूर अचलपूर, रासेगाव, असतपूर, परसापूर, पथ्रोट, 
परतवाडा 
चिखलदरा । चिखलदरा, सेमाडोह, टेंभूरसोडा 
अंजनगाव अंजनगाव, भंडारज, विहीगाव, सातेगाव, कापूस 
सुर्जी तळणी, कोकर्डा 
3 संत्रा | बुलढाणा मेहकर मेहकर, डोणगाव, हिवराआश्रम, जानेफळ, शेलगाव दे. 
देऊळगावराजा | ASAT राजा, देऊळगाव मही, ART 
लोणार अंजनी खुर्द, सुलतानपूर 
खामगाव बोरी अडगाव. 
संग्रामपूर सोनाळा, बावणबीर 
जळगाव ज. | जामोद 


पृष्ठ ३२ पैकी ८ 


ant ure क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


अ.क्र | पीक ali तालुका महसूल मंडळ 
जिल्हे ऱ 
४ संत्रा | यवतमाळ कळंब कळंब, कोठा, सावरगाव, जोडमोहा, पिंपळगाव (रु.). 
राळेगाव राळेगाव, झाडगाव.धानोरा 
पुसद पुसद, जांबबाजार, वरुड 
उमरखेड उमरखेड, मुळावा, ढाणकी, विडुळ, चातारी 
महागाव मोरथ, गुंज, काळी (दौ). 
दिग्रस दिग्रस, कलगाव, तिवरी, तूपटाकळी. 
दारव्हा दारव्हा, महागाव 
नेर माणिकवाडा, वटफळी, शिरजगाव, मालखेड (खु.) 
आणी आणी, जवळा. 
बाभुळगाव घारपळ 
५ संत्रा | वर्धा आर्वी आवी, रोहना, खरांगणा, वाढोणा. 
कारंजा कारंजा, ठाणेगाव, सारवाडी, कन्नमवार ग्राम 
आष्टी आष्टी, तळेगाव, साहूर 
देवळी देवळी, पुलगाव 
g संत्रा | वाशिम वाशिम वाशिम, अनशिंग. HASSAN, पार्डीआसरा, राजगाव 
रिसोड रिसोड, केनवड, भरजहांगीर, रिठद, पार्डी तिखे 
माळेगाव मालेगाव, मुंगळा, करंजी, किन्हीराजा, शिरपुर, चांडस, 
मेडशी. 
मंगरुळपीर  । मंगरुळपीर, aH |), पोटी, कवठळ,धानोरा 
शेलुबाजार, पार्डीतांडा. 
मानोरा मानोरा, गिरोली, उमरी, कुपटा. 
कारंजा कारंजा, उंबर्डा बाजार, कामरगाव.धनज बू., पोहा, 
खेर्डा बू., हिवरा लाहे., येवता, 
७ संत्रा | नागपूर नागपूर(ग्रा) सोनेगाव (लोधी), वाडी, बोरी, गोधणी,बुटीबोरी 
कामठी कामठी, वडोदा. 
हिंगणा हिंगणा, कान्होलीबारा, अडेगाव, गुमगाव, टाकळघाट. 
रामटेक देवलापार , रामटेक, मुसेवाडी. 
पारशिवणी  । पारशिवणी, नवेगाव खैरी, आमडी ,.कन्हान 
काटोल काटोल, पारडशिगा, येनवा, मेटपांजरा, रिधोरा, 
कोंढाळी. 
नरखेड नरखेड, मोवाड, सावरगाव, भिष्णूर,जलालखेडा, 
मेढला. 
सावनेर सावनेर, पाटण सावंगी, केळवद, खापा, बडेगाव. 
कळमेश्वर कळमेश्वर, धापेवाडा, मोहपा, तेलकामठी. 
उमरेड पाचगाव. 


पृष्ठ ३२ पैकी ९ 


ant ure क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


लाल्या प्रस्तावित mee महसूल मंडळ 
अ.क्र । पीक जिर छु महसूल मंडळ 
भिवापूर भिवापूर ,कारगांव 
कुही तितुर. 
८ संत्रा अहमदनगर | अहमदनगर ।कापुरवाडी ,केडगाव, भिंगार, नागापुर,जेऊर, चिचोडी 
(पाटील),वाळकी, चास, रुईछत्तीसी, सावेडी. 
पारनेर वाडेगव्हाण, निघोज 
श्रीगोंदा बेलवंडी, चिनाळा, दाव दैठाण, कोळगाव. 
कर्जत मिरजगाव 
नेवासा चांदा , घोडेगांव. 
राहुरी वांबोरी 
९ संत्रा | हिंगोली हिंगोली हिंगोली, डिग्रस कराळे,माळहिवरा, खंबाळा, सिरसम 
(बु), नरसीनामदेव, बासंबा 
औंढानागनाथ | औंढानागनाथ, RNS, जवळाबाजार, साळणा. 
सेनगाव बोरेगाव, आजेगाव, हत्ता, साखरा, 
कळमनुरी कळमनुरी, वाकोडी, नांदापूर, आखाडाबाळापुर, 
डोंगरकडा, वारंगाफाटा 
वसमत हायतनगर, गिरगाव, हट्टा, CHAT, आंबा(चोंडी) 
a संत्रा | बीड आष्टी आष्टी, कडा, धामनगाव, दौलावडगाव, पिंपळा, 
टाकळसिंग, धानोरा 
f संत्रा | परभणी परभणी  । पेडगाव, जांब. 
पाथरी  । पाथरी 
forge  । जितुर,सांगवी म्हा. 
पुर्णा चुडावा कात्नेश्वर,ताडकळस,लिमला 
सेलु सेलु 
मानवत  ।मानवत,कोल्हा. 
अ.क्र । पीक | प्रस्तावित तालुका महसूल मंडळ 
जिल्हे 
| मोसंबी । औरंगाबाद | औरंगाबाद | चित्ते पिपळगाव, लाडसावंगी, करमाड, कांचनवाडी, 
चौका, चिकलठाणा, हार्सुल, 
पैठण Your, पिंपळवाडी, ढोरकोन, लोहगाव, नांदर, 
विहामांडवा, पाचोड, आडूळ, बिडकिन, SHAR. 
वैजापूर | गारज, लासूरगाव, महालगाव, नागमठाण, वैजापूर, 
लाडगाव 
गंगापूर । गंगापूर, हरसूल, वाळूज, तुर्काबाद, सिदवडगाव, 


मांजरी, शोंदूरवाडा, डोणगाव, भेंडाळा. 


पृष्ठ ३२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


खुल्ताबाद | वेरुळ. 
सिल्लोड  । गोळेगाव, सिल्लोड. 
कन्नड  । चापानेर, चिंचोली, करंजखेडा, देवगाव रंगारी, 
चिकलठाणा, कन्नड 
सोयगाव । सोयगाव, सावळजबाजार, बानोटी. 
फुलंब्री | फुलंब्री, वडोद बाजार, पीरबावडा, आळंद. 
२ | मोसंबी | जालना जालना ।जालना (31), जालना (ग्रा), रामनगर, नेर, विरेगाव, 
पांचाळवडगाव, वाघ्रुळ (ज), शेताली. 
भोकरदन | भोकरदन, सिपोरा, हसणाबाद, राजूर, केदारखेड, 
खेडा 
जाफराबाद । जाफराबाद, माहूरा, कुंभारझरी, टेंभूर्णी, वरुड बु. 
बदनापूर | बदनापूर, शोलगाव, दाभाडी, बावणेपांघरी, 
रोशणगाव. 
अंबड अंबड, धनगर पिप्री, जामखेड, रोहिळलागड, 
वडीगोद्री, सुखापरी, गोंदी 
घनसावंगी । घनसावंगी, राणीउंचेगाव, कुंभार पिंपळगाव, तिर्थपूरी, 
आंतरवली टेंभे, जांब समर्थ, रांजनी. 
परतूर परतूर, वाटूर, सातोना, श्रीष्टी, आष्टी. 
मंठा मंठा, पांगरी गोसावी, तळणी, ठोकसाळ. 
३ ।मोसंबी| नांदेड नांदेड लिबगाव, विष्णूपुरी. 
मुदखेड  ।मुदखेड, बारड. 
मुखेड मुखेड, जाहुर. 
धर्माबाद । करखेली. 
हदगाव | sama, पिंपरखेड. 
कंधार बारुळ. 
8 ।मोसंबी| परभणी परभणी  । परभणी, झरी. 
पाथरी  । पाथरी, हादगाव बु. 
मानवत  । मानवत, केकरजवळा, 
सेलू सेलू 
जिंतुर जिंतुर 
पुर्णा चुडावा,लिमला 
सेलु सेलु,वालुर 
मानवत  । मानवत,कोल्हा. 
५ मोसंबी बीड बीड राजूरीनवगण, पिंपळनेर, नाळवंडी, पाली, म्हाळस 
जवळा, मांजरसुंबा, चौसाळा, पेंडगाव, नेकनूर, 
लिंबागणेश. 


पृष्ठ ३२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


गेवराई = | WARTS, तलवाडा, रेवको, जातेगाव, मादळमोही, 
शिरसदेवी, धोंडराई, उमापूर, चंकलांबा, पाचेगाव 
माजलगाव । माजलगाव, नित्रुड, तालखेड, किटटी आडगाव. 
अंबाजोगाई | पाटोदा (म), घाटनांदूर, लो. सावरगाव, बर्दापूर, 
ममदापूर, 
पाटोदा  । पाटोदा 
आष्टी कडा, धामणगाव 
शिरूर (का) | शिरूर (क) ,रायमोहा,तितरवणी. 
धारूर धारूर, मोहखेडा. 
वडवणी  । वडवणी ,कवडगांव बु. 
६ । मोसंबी | अहमदनगर | aa । चापडगाव, एरंडगाव, शेवगाव, भातकुडगाव, 
बोधेगाव, ढोरजळगाव (ठो). 
नगर कापुरवाडी , केडगाव, भिगांर, नागपुर जेऊर, 
चिचोंडी पाटील, वाळकी, चास, रुईछत्तीसी 
नेवासा | चांदा ,घोडेगाव, सळलाबतपूर. 
पारनेर  । वाडेगव्हाण, निघोज 
श्रीगोंदा । बेलवंडी, चिचाळा, देवदेठाण, कोळगांव 
कर्जत मिरजगाव. 
राहुरी वांबोरी. 
पाथर्डी । पाथर्डी, करंजी. 
७ ।मोसंबी | बुलढाणा बुलढाणा ।मसला बु. 
सिदखेड राजा | सिदखेड राजा, सोनुशी, किनगाव राजा, दुसरबीड, 
नागामलकापूर (पांगरा), ERO, साखरखेर्डा. 
८ | मोसंबी ' अमरावती अमरावती । वडनेरा, डवरगाव, माहुलीजहांगीर, नांदगाव पेठ. 
धामणगाव रेल्वे | धामणगाव रेल्वे, चिचोळी, अंजनसिगी. 
वरुड वरुड, WALI घाट, लोणी, पुसला, बेनोडा, 
वाठोडा, राजूर बाजार. 
मोशी मोर्शी, सिरखेड, हिवरखेड, अंबाडा, नेर पिंगळाई, 
रिद्धपुर, धामणगाव. 
तिवसा  । तिवसा, वरखेड, वऱ्हा, मोझरी. 
९ ।मोसंबी | नागपूर नागपूर ग्रा. । वाडी. 
कोटोळ  । काटोल, मेंटपाजरा, येनवा, कोंढाळी, पारडशिगा, 
रिधोरा 
नरखेड  । नरखेड, सावरगाव, जलालखेडा, मोवाड, Foo, 
भिष्णूर. 
सावनेर । सावनेर, केळवद, खापा, पाटणसावंगी, बडेगाव. 
कळमेश्वर | कळमेश्वर, मोहपा, धापेवाडा, तेळकामठी 


पृष्ठ ३२ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


ne मोसंबी| वर्धा कारंजा ।कारंजा, सारवाडी, कन्नमवारग्राम, ठाणेगाव. 
आष्टी आष्टी, साहूर, तळेगाव. 
| मोसंबी | हिंगोली हिंगोली । हिंगोली, डिग्रस, मालहिवरा, लिमळा, शिरसम (बु), 
नरसीनामदेव, बासंबा 
औंढानागनाथ | औंढानागनाथ, RRS, जवळाबाजार,साळणा, 
सेनगाव = | aR, आजेगाव, हत्ता, साखरा, 
कळमनुरी | कळमनुरी, वाकोडी, नांदापूर, आखाडाबाळापुर, 
डोंगरकडा, वारंगाफाटा 
वसमत हायतनगर,गिरगाव,हट्टा, टेभुर्नी , आंबा (चोडी) 
१२ | मोसंबी | जळगाव जळगाव | जळगाव, असोदा,भोकर, पिंप्राळा, नशिराबाद, 
म्हसावद 
चाळीसगाव | चाळीसगाव, शिरसगाव, बहाळ, हातले, खडकी बु, 
तळेगाव , मेहुणबारे. 
पाचोरा । नगरदेवळा, गाळण, पिपळगाव बु.. 
पारोळा । तामसवाडी, बहादरपुर, परोळा , शोळावे,चोरवड, 
भडगांव भडगांव, आमदडे, कोळगाव, कजगाव. 
जामनेर । पहूर, शोंदूणी, वाकडी. 
एरंडोळ | एरंडोल, उत्राण गु. ह.. 
१३ | मोसंबी | यवतमाळ राळेगाव ।धानोरा 
अ.क्र । पीक | प्रस्तावित तालुका । महसूल मंडळ 
जिल्हे 
| पेरू | अहमदनगर | अहमदनगर ।जेवूर. 
कर्जत भांबुरा. 
राहूरी वांबोरी, टाकळीमिया, देवळाली प्रवरा. 
Test । करंजी. 
कोपरगाव । रवंदे,सुरेगाव,कोपरगाव,दहेगाव बोलका, पोहेगाव. 
राहता राहता, शिडी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा. 
श्रीरामपूर । श्रीरामपूर, उंदीरगाव, टाकळीभान. 
२ | पेरू | बुलढाणा बुलढाणा ।साखळी बु. 
चिखली  । चिखली, हातणी, चांधई. 
नांदुरा चांदुर बिस्वा 
जळगाव ज. | पिंपळगाव काळे 
३ | पेरू | नाशिक नाशिक । गिरणारे, मखमलाबाद. 
सिन्नर सिन्नर, शहा. 
येवला  । जळगाव नेऊर. 
दिडोरी  । दिंडोरी, मोहाडी, कसबेवणी, वरखेडा, उमराळे .बु 


पृष्ठ ३२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


चांदवड  । रायपूर, दिद्यवद, दुगांव, वडाळीभोई 
मालेगाव । दाभाडी, सौदाणे, वडनेर. 
४ | पेरू पुणे बारामती | बारामती, वडगाव निंबाळकर. 
दौंड पाटस. 
हवेळी  । उरुळीकांचन, थेऊर 
भोर वेळू 
५ | पेरू | औरंगाबाद | औरंगाबाद । कांचनवाडी 
सिल्लोड  ।आमटठाणा, सिल्लोड, भराडी 
गंगापूर । हसुल, तुर्काबाद, शोदुरवाढा, डोणगाव. 
वैजापूर । वैजापूर, नागमठाण 
सोयगाव । सोयगाव 
६ | पेरू ' जालना घनसावंगी | तिर्थपूरी,हर्सुल 
मंठा मंठा, तळणी, 
भोकरदन । पिंपळगाव रे. 
७ | पेरू | जळगांव | चाळीसगाव | Fear, चाळीसगाव, शिरसगाव, बहाळ, हातले, 
खडकी बु., तळेगाव. 
पाचोरा  । नगरदेवळा, गाळण, पाचोरा, नांद्रा 
अंमळनेर । धरणगाव 
रावेर ऐनपूर 
पारोळा  ।पारोळा, तामसवाडी, बहादरपुर, शेळावे, ARTS 
धरणगाव | धरणगाव 
एरंडोल  । एरंडोल, उत्राण गृ.ह., कासोदा, रिंगणगाव. 
जामनेर । जामनेर, वाकडी 
जळगाव । जळगाव, असोदा, भोकर, पिप्राळा, नशिराबाद, 
म्हसावद. 
मुक्ताईनगर | अंतुली 
८ । पेरू | परभणी परभणी  । परभणी, झरी 
सेलु वालुर 
९ । पेरू | सांगली मिरज मिरज,मालगाव, आरग, कवलापूर 
जत संख 
अ.क्र | पीक as तालुका महसूल मंडळ 
जिल्हे 
| चिकू | अहमदनगर पारनेर । पारनेर, भाळवणी, सुपा, वाडेगव्हाण, वडझिरे, निघोज, 
टाकळी ढोकेश्वर, पळशी 
श्रीगोदा | श्रीगोंदा, चिचाळा, कोळगाव ,काष्टी, मांडवगण 


पृष्ठ ३२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


नेवासा । नेवासा बु., सलाबतपूर, वडाळा बहीरोबा. 
शेवगाव । शेवगाव, भातकुडगांव, बोधेगांव, चापडगांव, 
ढोरजळगाव (शे), एरंडगाव 
राहूरी  ।देवळालीप्रवरा, वांबोरी. 
राहता  । राहता, शिर्डी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा. 
TR | UST, नागापुर ,जेऊर, वाळको, चास, रुईछत्तीसी 
कर्जत  । कर्जत, राशिन, भांबोरा, कोंभळी, मिरजगांव, 
माहिजळगाव 
कोपरगाव | रवंदे, सुरेगाव, कोपरगाव, दहेगाव बोलका, पोहेगाव. 
अहमदनगर | चिचोंडी पाटील, वाळकी, रुईछत्तीसी, चास, केडगाव. 
जामखेड । नायंगाव 
२ | चिकू ठाणे शहापूर । शाहापूर, किन्हवली, वासिद, डोळखांब, खडी. 
उल्हासनगर | गोरेगाव 
३ | चिकू | पालघर पालघर । पालघर, बोईसर, तारापूर, मनोर, सफाळे, आगरवाडी, 
विक्रमगड | विक्रमगड, तलवाडा. 
डहाणू | डहाणू, चिंचणी, सायवन, कासा, मल्याण, 
तलासरी |।तलासरी, झरी. 
वसई  । वसई, विरार, माणिकपूर, निर्मळ, आगाशी, मांडवी. 
वाडा  । वाडा, HAS, कोने, कुडूस. 
8 | चिकू | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांचनवाडी, करमाड, हसुल 
पैठण  । बिडकीन, 
फुलंब्री | फुलंब्री, वडोदबाजार 
वैजापूर । वैजापूर, महालगाव 
कन्नड  । नाचनवेल 
५ | fap बीड बीड बीड, नाळवंडी, पाली, म्हाळस जवळा, मांजरसूंबा, 
चौसाळा, पेंडगाव, नेकनूर, पिंपळनेर, राजूरी न., 
लिंबागणेश 
आष्टी  । आष्टी, कडा, धामनगाव, दौलावडगाव, पिंपळा, 
टाकळसिंग, धानोरा 
हिरुर (का.) | शिरुर (का.), रायमोहा, तिंतरवणी 
आंबाजोगाई | बर्दापुर 
६ । चिकू पुणे भोर नसरापूर, वेळू 
FR  । वडगाव आनंद, आपटाळे, बेल्हे, राजूर, निमगावसावा, 
जुन्नर, नारायणगाव 
शिरुर | शिरुर, रांजनगाव ग., टाकळी हाजी, पाबळ, तळेगाव 
GAG, न्हावरा, वडगाव रासाई 
बारामती ।पणदरे, उंडवडी (क.प.), वडगाव निबाळकर. 


पृष्ठ ३२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


७ | चिकू | जळगाव पारोळा । तामसवाडी, बहादरपुर, पारोळा, शोळावे, चोरवड 
चाळीसगाव । चाळीसगाव, बहाळ, हातले, तळेगाव 


प्रस्तावित 


जिल महसूल मंडळ 


| डाळींब | बुलढाणा चिखली पेठ, चिखली, चांधई, हातणी, कोलारा, आमडापुर, 
चिखली तात त 
शेळगाव आटोळ 
बुलढाणा ।बुलढ़ाणा, धाड 
मोताळा । शोलापुर, बोराखेडी, मोताळा, धामणगाव बढे 
खामगांव | हिवरखेड, काळेगांव. 


च यात ता देऊळगाव राजा, तुळजापूर, दे मही, मेहुणा राजा, 
देऊळगाव राजा आंढेरा 
आंढेरा 
शेलापूर, पिप्रीगवळी, पिपळगाव देवी, बोराखेडी, 
मोताळा ही स 
मोताळा 


मलकापूर । नरवेल, जांभुळधाबा. 


२ ।डाळींब | जळगांव ues चाळीसगांव, शिरसगांव, बहाळ, मेहूणबारे, हातले, 
चाळीसगांव ती वळा 
, खडकी बु. 


पाचोरा, नांद्रा, कु-हाड बु.,नगरदेवळा, गाळण बु., 
पाचोरा वतत aaa 
वरखेडी बु., पिंपळगांव बु.. 


आता जामोद 
जळगाव जा. 


पारसवाडी, पारोळा, तामसवाडी, चोरवड, sad, 
पारोळा बहादरपुर 
, 


भुसावळ =| वरणगांव, पिंपळगांव खु., कु-हे प्र.न.. 
रावेर रावेर, खानापुर, ऐनपुर या, खिरोदा प्र.. 


आडावद, चोपडा, लासुर, हातेड बु., चहाडी 


ARGS, Ad, ठिरुड, वावड, भरवस, अंमळनेर, 
अमळनेर pate 
, पातोडा. 


धरणगाव । धरणगाव, साळवा, सोनद बु., पिपरी 


Sie नाशिराबाद, जळगाव, असोदा, भोकर, पिंप्राळा, 
जळगाव. यात. 
म्हसावद 


एरंडोल, रिंगणगाव, SAM गृह, कासोदा. 
जामनेर, नेरी बु., TSM, तोंडापूर, TEX 


भडगाव भडगाव, आमदडे, कोळगाव, कजगाव 


पृष्ठ ३२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


३ | डाळींब धुळे 


बोरकुंड, आर्वी, सोनगिर, नगांव बु., फागणे, मुकटी, 
धुळे (ग्रामीण) 


साक्री,कासारे,म्हसदी प्र ने, दुसाने, निजामपूर, 
ब्राम्हणवेल, पिंपळनेर, दहीवेल, कुडाशी उमरपाटा 

शिदखेडा, चिमठाणे, शोवाडे, Gol, नरडाणे, 
बेटावद, वर्षी, दोंडाईचा,विखररण,विरदेळल. 


शिरपूर शिरपूर,बोराडी, अर्थ , जवखेडे, होळनाथे, 
4 थाळनेरसांगवी 


४ |।डाळींब | सांगली आरग ,कवलापूर, मालगाव 


तासगाव । सावळज, ATS, तासगाव, मणे राजुरी, विसापुर. 


कवठेमंहाकाळ | कवठेमंहाकाळ, कुची, ढालगाव, देसींग, हिंगणगाव 
खानापुर विटा, भाळवणी, खाणापुर. 


विटा 

आटपाडी । आटपाडी,दिघंची,खरसंडी 

- जत,कुंभारी,मुंचडी,शेगाव,माडग्याळ,उमदी,संख , 

SHBG 
कडेगाव ।नेवरी, वांगी. 


५ | डाळींब | सोलापूर | ठ.सोलापूर | वडाळा, मार्डी, fee, उत्तर सोलापूर, शेवळी. 
सोलापूर निबर्गी, बोरामणी, मुक्‍ती, वळसंग, मंद्रूप, विचूर, 
द.सोलापूर 
होटगी. 
बार्शी,आगळगांव, पांगरी,नारी, खांडवी, पानगाव, 
बार्शी सुर्डी, वैराग, ₹ ता 
, वैराग, हुंबळदु, गौडगाव, उपळे दुमाला. 
जा अक्कलकोट, जेऊर, चपळगांव, तडवळ, करजगी, 
दुधनी, मैंदर्गी, वागदरी, किणी. 


मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, VAX, वाघोली, कामती बु. 


स 
oT 
मोहोळ 


| मोहोळ सावळेश्वर, टाकळी सिकंदर. 
माढा, दारफळ, रोपळे(.क) , म्हेसगांव, कुर्डुवाडी, 


टेंभूर्णी, मोडनिंब, लहुळ, रांझणी 


wares करमाळा,जेऊर,उंमरड,केतूर,केम,कोटी,अर्जूननगर, 
PTT | ते 
सालसे 


= पंढरपूर,भंडीशोगांव,भाळवणी,करकंब,पट.कुरोली,पुळू 
a ज, चळे, तुंगत,कासेगांव, पटवर्धन (कु). 


सांगोला,शिवणे,जवळा, हतीद, 
सांगोला  । सोनंद,कोळा,नाझरा,महुद (बु.), संगेवाडी 


पृष्ठ ३२ पैकी १७ 


| 


1 
ळ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


nares माळशिरस, इस्लामपूर, अकलूज, लवंग, महाळुंग, 
माळशिरस वेळापूर तार 
पिलीव, , नातेपूते, , सदाशिवनगर 
मंगळवेडा,वोराळे,अंधळगाव,भोसे, हुलजंती, 
मरवडे,मारापूर. 


मंगळवेडा 


६ | डाळींब निफाड लासलगाव,देवगाव 


सिन्नर, देवपूर, वावी, शहा, नांदुर, शिंगोटे, डुबेरे, 
पांढुर्ली 


येवला  । पाटोदा,जळगाव,नेऊर 
=e दाभाडी,मालेगाव,वडनेर,करंज,गव्हण,झोडगाव,कळ 
मालेगाव सवदाणे,सायने(बु 
वाडी, कवळाणे,सवदाणे,सायने( 


चांदवड चांदवड,रायपूर,दिघवद,दुगाव,वडनेरभेरव,वडाळीभोई 
नांदगाव । वेहळगाव,जातेगाव,हिसवळ(बु,,नांदगाव,मनमाड 
कळवण,नवीबेज. 


array लि” णा SRST, ATR, जायखेडा, विरगाव, 
STOTT यदी मुल्हेर, ताहराबाद 
, मुल्हेर, ताहराबाद 


देवळा,ळोहणेर,उमराणी 


७ । डाळींब =e जालना ग्रा., वाघुळ (जा), विरेगांव, रामनगर, 
जालना चोर 
पाचनवडगांव, नेर, होवली 
डड अंबड, WAS, गोंदी, करमाड, धनगरपिंपरी, 
रोहीलागड, वडीग्रोदी, सुखापुरी 


जाफ्राबाद =| CHT, वरुड बुजाफ्राबाद ., कुभांरझरी 
भोकरदन, राजूर, पिंपळगाव, सिपोरा, हसनाबाद, 
केदारखेडा ,धावडा 


घनसावंगी, तिर्थपूरी, कुभार पिंपळगाव, राजणी, 
अंतरवाली टेभी, जामसमर्थ, राणी उंचेगाव 
बदनापूर, दाभाडी, रोषणगांव, शेळगांव, बावणे पागरी 


परतूर परतूर, वाटूर, आष्टी, सातोना, श्रीष्टी. 


भोकरदन 


८ | डाळींब | औरंगाबाद औरंगाबाद | माड, लाडसावंगी, चित्तेपिपळगाव, चौका, 
औरंगाबाद ती हर्सुल 
, चिकलठाणा, हर्सुल 


सोयगाव सोयगाव, बनोटी. 


Tour, नांदर, विहामांडवा, पिंपळवाडीपीराची, 
पैठण चांगतपुरी, ढोरकीन, ळोहगाव, बीडकीन, पाचोड, 
आडूळ, बाळानगर 


वैजापूर, खंडाळा, लाडगाव, भारडा, GRR, 
गारज, नागमठाण, महाळलगाव. 


गंगापूर । गंगापूर, हासुल, वाळुंज, तुर्काबाद 


पृष्ठ ३२ पैकी १८ 


वैजापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


सिल्लोड सिल्लोड, सायगाव, आमठाणा 
फुलंब्री वडोदबाजार, पिरवावडा, आळंद 


कन्नड, चिंचोळी, चिकलठाणा, देवगाव रंगारी, 
करंजखेडा 


९ | डाळींब | अहमदनगर 


वहत सावेडी, कापूरवाडी, भिंगार, नागापूर, चिचोंडी पाटील, 
वाळकी, रुईछत्तीसी, केडगाव, जेऊर, चास. 
पारनेर, भाळवणी, वाडेगव्हाण, वडजीरे, निघोज, 
पारनेर i सुपा 
टाकळीढाकेश्वर, पळशी, सुपा. 
श्रीगोदा, मांडवगण,बेलवंडी, पेडगाव, विभंळा, 
श्रीगोंदा 
देवदैठण, कोळगाव 


फुलंब्री 
कन्नड 
कर्जत, राजीन, भांबोरा, कोभळी, मिरजगाव, माही. 
जामखेड । अरणगाव, खर्डा, जामखेड.नायगाव,नान्नज, 
अकोले 


शेवगाव, भातकुडगाव, ढोरजळगाव(ठो), एरंडगाव , 
शेवगाव 

बोधेगाव, चापडगाव. 

पाथर्डी, माणिकदौडी, टाकळीमानूर, करंजी, मिरी, 
पाथर्डी eae 

कोरडगाव 

AIR), सलावतपूर, कुकाणा, चांदा, घोडेगाव, 
नेवासा बहिरोबा, नेवासा खुर्द, सोनई 

वडाळा , नेवासा खुर्द, सोनई 
राहूरी राहूरी,सात्रळ, तहाराबाद, देवळालीप्रवरा, ब्राम्हणी, 

8 वांबोरी, टाकळीमीयॉ. 

र संगमनेर, धांदरफळ, SF (XQ), शिबलापूर, तळेगाव, 
संगमनेर समनापूर, घारगाव, डोळासणे, साकूर, पिंपर्ण 

, , र , पिंपर्णे 


अकोले, विरगाव, कोतूळ, ब्राम्हणवाडा, राजूर, 
समशेरपूर 


कोपरगाव । रवंदे, सुरेगाव, पोहेगाव, दहेगाव बोलका, कोपरगाव 
राहता  । राहता, शिर्डी, लोणी, बाभळेश्वर, पुणतांबा 


श्रीरामपूर । उंदीरगाव, टाकळीभान, बेलापूर. 


of 


११ | डाळींब | उस्मानाबाद उस्मानाबाद । र स्मानाबाद(श)., उस्मानाबाद(ग्रा).. बेंबळी, केसेगाव, 
पाडोळी, तेर, ढोकी, जागजी 


तुळजापूर तूळजापूर, सावरगाव, सलगरा दि, ईटकळ, जळकोट, 
उक | मंगरुळ, नळदुर्ग 


पृष्ठ ३२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


१२ 


डाळींब 


बीड 


१३ 


डाळींब 


पुणे 


भूम भूम, वालवड, माणकेश्वर, अंभी, ईट 
कळंब, इटकूर, येरमाळ, मोहा, शिरढोण, गोंविदपूर 
उमरगा, दाळिंब,नारंगवाडी, मुळज, मुरुम 


कळंब 

उमरगा 
लिबागणेशा, नेकनूर, पाली, बीड, नाळवंडी, म्हाळस 
जवळा, मांजरसूंबा, चौसाळा, पेंडगाव, पिंपळनेर, 
राजुरी न. 

पाटोदा दासखेड, पाटोदा, AEH, अंमळनेर 
आष्टी 
केज 
वडवणी 


भ्‌म 
कळंब 
= 
बीड 
आष्टी, टाकळसिंग,कडा, धामणगाव, दौळावडगाव, 
ष्टी rhe ae 
, पिंपळा 
शिरूर (का) 
ज 
= 
दौंड 


शिरूर शिरूर (का), रायमोहा, तिंतरवणी 
गेवराई, मादळमोही, जातेगाव, सिरसदेवी, धोडराई, 
गेवराई उमापूर , 
, चकलांबा, पाचेगाव, तलवडा, रेवकी 
धारुर धारूर, तेलगाव, मोहखेड 


cae अंबेजागाई, लोखंडी सावरगाव, पाटोदा ममदापुर, 
अंबेजागाई नादुर, बर्दापूर 
घाट नादुर, बर्दापूर 
केज, युसूफ वडगाव, बनसारोळा, होळ, हा. पिप्री, 
घाटनांदूर, वीडा, नांदुरघाट 


वडवणी, कडगावचु 


माजलगांव, गंगामसळा, किठट्टीआडगांव, तालखेड, 
माजलगांव नित्रूड, Rew 
, दिंद्रुड 


परळी वैजनाथ, शिरसाळा, नागापूर, धर्मापुरी, 

पिंपळगाव गाढे 

eS Shea eee 
ai 


वडगाव निंबाळकर, उंडावडी (क), सुपा, बारामती, 
माळेगाव बु., पणदरे, मोरगाव, लोणी भापकर. 


जुन्नर जुन्नर, नारायणगाव, बेल्हे, वडगाव आनंद, ओतुर, 
S राजुर, निमगाव सावा 


परळी वैजनाथ 


बारामती 


इंदापूर इंदापूर, बावडा, भिगवण, सणसर, निमगाव केतकी, 
4 लोणीदेवकर, काटी, अंथुर्ण 


सासवड = | जेजुरी, कुंभारवळण राजेवाडी, परिंचे, वाल्हा, 


शिरुर, रांजणगाव गणपती, टाकळीहाजी, मलठण, 
शिरुर | पाबळ, कोरेगाव भिमा, तळेगाव ढंमढेरे, न्हावरा, 
वडगाव रासाई 


पृष्ठ ३२ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


उरळी कांचन, वाघोली, थेऊर 


१४ | डाळींब सातारा कोरेगाव वाठारस्टे 


खटाव, वडूज, पुसेगाव, औंध, पुसेसावळी, मायनी, 
कातरखटाव, बुध, निमसोड 

फलटण, राजाळे, आसु, गिरवी, बरड, आदर्की (बु.), 
तरडगाव, होळ, वाठार निबांळकर 


जां दहिवडी, मळवडी, मार्डी, गोंदवले(बु,, म्हसवड, 
कुकडवाड, शिंगणापूर 


खटाव 


फलटण 


१५ | डाळींब मंगरुळपीर, आसेगांव, सेळूबाजार, कवठळ, धानोरा, 


पार्डी ताड 
वाशिम  । पार्डाआसरा, राजगाव, पार्डी CHAR 


मानोरा उमरी बु. 


मंगरुळपीर 


१६ | डाळींब | अमरावती शेंदुरजना घाट, राजुरा बाजार, बेनोडा 


पृष्ठ ३२ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१८ -१९ 
समाविष्ठ जिल्हे : अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, वाशिम, नागपूर, अहमदनगर, हिंगोली, 
बीड, परभणी (एकूण जिल्हे-११) 

पिक : संत्रा (मृग बहार). 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेद प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत 
हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा 
कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे विमा संरक्षण प्रकार 
in (हवामान धोके) व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रति/हेक्‍टर) 
संरक्षण कालावधी 
१) कमी पाऊस १. या कालावधीमध्ये १२४ मि.मि. व त्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्यास १०० टक्के र. 
दि. १५ जून,२०१८ ते रु. ३८,५०० नुकसान भरपाई देय होईल 
१५ जुले, २०१८ २. या कालावधीत १२४ मि.मि . व त्यापेक्षा जास्त १३५ मि.मि. पर्यंत पाऊस 
कमाल नुकसान भरपाई झाल्यास र. रु. 23,300 नुकसान भरपाई देय होईल. 
रक्‍कम रु. ३८,५०० ३. या कालावधीत १३५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त - १५० मि.मि. पर्यंत पाऊस 
झाल्यास र. रु. ११,७०० नुकसान भरपाई देय होईल. 
२) पावसाचा खंड १. या कालावधीमध्ये सलग १४ दिवस ते १५ दिवस पावसाचा खंड पडल्यास र. 
संत्रा दि. १६ जुले, २०१८ ते रु. १७,५०० नुकसान भरपाई देय राहिल. 
१५ ऑगस्ट, २०१८ २. सलग १६ दिवस ते १७ दिवस पावसाचा खंड पडल्यास र. रु. २९,२०० 
कमाल नुकसान भरपाई नुकसान भरपाई देय राहिल . 
रक्‍कम रु. ३८,५०० ३. सलग १८ दिवस व त्यापेक्षा जास्त दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्यास र. रु. 
३८,५०० नुकसान भरपाई देय राहिल. 
(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खंड समजण्यात 
येईल) 
एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम प्रति हेक्टर र. रु. ७७,००० 
सहभाग प्रक्रिया : 


कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून संत्रा पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व 
शेतकऱ्यांचा विमा हा त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 

बिगर कर्जदार Waar : ऐच्छिक सहभाग, सदर शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले 
खाते असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 

एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति हेक्टर) रु. ७७,०००/- 
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) ।रु. ३८५०/- 


पृष्ठ ३२ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१८ -१९ 
समाविष्ठ जिल्हे : औरंगाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, अहमदनगर, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, 
वर्धा,हिंगोळी, जळगाव, यवतमाळ (एकूण जिल्हे - 93) 

पिक: मोसंबी (मृग बहार) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेद प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत 
हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा 
कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकांचे विमा संरक्षण प्रकार 


नाव (हवामान धोके) व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 
संरक्षण कालावधी 
१) कमी पाऊस १. या कालावधीमध्ये १२४ मि.मि. व त्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्यास १०० 
दि. १५ जून,२०१८ ते TH र. रु. ३८,५०० नुकसान भरपाई देय होईल. 
१५ जुले, २०१८ या 
ee त तह र 
कमाल नुकसान भरपाई २. या कालावधीत १२४ मि.मि. पेक्षा जास्त ते १३५ मि.मि. पर्यंत पाऊस 


रक्‍कम रु. ३८,५०० झाल्यास र. रु. २३,३०० नुकसान भरपाई देय होईल. 


३. या कालावधीत 934 मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त - १५० मि.मि. पर्यंत 
पाऊस झाल्यास र. रु. ११,७०० नुकसान भरपाई देय होईल. 


मोसंबी २) पावसाचा खंड  ।१. या कालावधीमध्ये सलग १४ दिवस ते १५ दिवस पावसाचा खंड 
दि. १६ जुले,२०१८ ते पडल्यास र.रु .१७,५०० नुकसान भरपाई देय राहिल. 

१५ ऑगस्ट,२०१८ ।२. सलग १६ दिवस ते १७ दिवस पावसाचा खंड पडल्यास र. रु. २९,२०० 
कमाल नुकसान भरपाई नुकसान भरपाई देय राहिल . 

रक्‍कम रु. ३८,५०० | 3. सलग १८ दिवस व त्यापेक्षा जास्त दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्यास 
र. रु. ३८,५०० नुकसान भरपाई देय राहिल. 
(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खंड 
समजण्यात येईल ) 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम प्रति हेक्टर र. रु. ७७,००० 


सहभाग प्रक्रिया : 

कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बॅकाकडून मोसंबी पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व 
शेतकऱ्यांचा विमा हा त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणा-या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 
बिगर कर्जदार शेतकरी : ऐच्छिक सहभाग, सदर शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले 
खाते असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 

एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति हेक्टर) रु.७७,०००/- 
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) रु.३८५०/- 


पृष्ठ ३२ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१८ -१९ 
समाविष्ठ जिल्हे : अहमदनगर, बुलढाणा, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, जालना, जळगाव, परभणी, सांगली 
(एकूण जिल्हे - ९) 

पिक :पेरु (मृग बहार) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेद प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत 
हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा 
कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा संरक्षण प्रकार 
फळपिकाचे व विकरा 
aon (हवामान धोके) व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 
संरक्षण कालावधी 
१) या कालावधीमध्ये १०१ ते १२४ मि.मि. पर्यंत पाऊस झाल्यास ६० टक्के 
कमी पाऊस र. रु. ३३,००० नुकसान भरपाई देय होईल. 
दि. १५ जून २०१८ ते | a) या कालावधीमध्ये ७६ मि.मि. ते १०० मि.मि. पर्यंत पाऊस झाल्यास ७५ 
पेरु १४ जुले, २०१८ टक्के र. रु. ४१,२५० नुकसान भरपाई देय होईल. 
कमाल नुकसान भरपाई 
रक्‍कम रु. ५५,००० | 3) या कालावधीमध्ये ७५ मि.मि. पेक्षा कमी पाऊस झाल्यास १०० टक्के र. 
रु. ५५,००० नुकसान भरपाई देय होईल. 
एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम प्रति हेक्‍टर र. रु. ५५,००० 
सहभाग प्रक्रिया : 


कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून पेरु पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व 
शेतकऱ्यांचा विमा हा त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणा-या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 
बिगर कर्जदार शेतकरी : ऐच्छिक सहभाग, सदर शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले 
खाते असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति हेक्‍टर ) रु.५५,०००/- 
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्‍टर) रु.२७५०/- 


पृष्ठ ३२ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१८ -१९ 

समाविष्ठ जिल्हे : अहमदनगर, ठाणे, पालघर, औरंगाबाद, बीड, पुणे, जळगाव (एकूण जिल्हे - ७) 
पिक :चिकु (मृग बहार) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेद प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत 
हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा 
कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


poe विमा संरक्षण प्रकार 
वि (हवामान धोके) व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 
संरक्षण कालावधी 
जादा आर्द्रता 
दि.१ जुले, २०१८ ते ।या कालावधीत सापेक्ष आर्द्रता ९० टक्के पेक्षा जास्त सलग ५ दिवस 
चिकू ३० सप्टेंबर, २०१८ । राहिल्यास र. रु. २५,००० नुकसान भरपाई देय राहिल आणि सलग दहा 
कमाल नुकसान भरपाई | दिवस राहिल्यास रु. ५५,००० देय राहिल. 
रक्कम रु. ५५,००० 
एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम प्रति हेक्टर रु. ५५,००० 
सहभाग प्रक्रिया : 


कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून पेरु पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व 
शेतकऱ्यांचा विमा हा त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणा-या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 

बिगर कर्जदार शेतकरी : ऐच्छिक सहभाग, सदर शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले 
खाते असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 

एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति हेक्‍टर ) रु.५५,०००/- 
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) रु.२७५०/- 


पृष्ठ ३२ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना २०१८ -१९ 

समाविष्ठ जिल्हे : बुलढाणा, जळगाव, धुळे, सांगली, सोलापूर, नाशिक, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, 
लातूर, उस्मानाबाद, बीड, पुणे, सातारा, वाशिम, अमरावती (एकूण जिल्हे-१६) 

पिक :डाळिंब (मृग बहार) 


वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 


निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेद प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत 


हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा 
कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 


विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे हवामान धोका व व नुकसान 
he Sta प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 
नाव कालावधी 
तत . या कालावधीमध्ये आठवड्याचा सरासरी पाऊस ५ मि.मी. व त्यापेक्षा कमी झाल्यास र. रु. 
कमी पाऊस हेक्टरी नुकसान 
पाणी यार १६,५०० प्रति हेक्टरी नुकसान भरपाई देय होईल. 
(फळ धारणेची अवस्था) री et foe a पर्यंत 
जुलै . या धीमध्ये आठवड्याचा सरासरी पाऊस ५ मि.मी. पेक्षा जास्त ते १० मि.मी. पर्यंत 
दि. १५ जुले २०१८ ते १५ शकती क cant 
सड कन ल्यास र. रु. ११,००० प्रति हे. नुकसान भरपाई देय होईल. 
काकी . या कालावधीमध्ये आठवड्याचा सरासरी पाऊस १० मि.मी. पेक्षा जास्त ते २० मि.मी. पर्यंत 
कमाल नुकसान भरपाई वात नुकसान 
oes ल्यास र. रु. ५,५०० प्रति हे. नुकसान भरपाई देय होईल. 
रक्‍कम रु. १६,५००/- य्य 11. हेज जा 
(सर्व टप्प्यांची मिळुन कमाल नुकसान भरपाई मर्यादा - र. रु. १६,५०० प्रति ) 
कमी पाऊस . या कालावधीमध्ये आठवड्याचा सरासरी पाऊस १० मि.मी. पर्यंत व त्यापेक्षा कमी 
फळ वाढीची अवस्था झाल्यास र. रु. ३८,५०० प्रति हे. नुकसान भरपाई देय होईल. 
दि . १७ ऑगस्ट, २०१८ . या कालावधीमध्ये आठवड्याचा सरासरी पाऊस १० मि.मी. पेक्षा जास्त ते २० मि.मी. पर्यंत 
डाळिंब १५ ऑक्टोबर २०१८ झाल्यास र. रु. ११,००० प्रति हे. नुकसान भरपाई देय होईल. 
कमाल नुकसान भरपाई . या कालावधीमध्ये आठवड्याचा सरासरी पाऊस २० मि.मी. पेक्षा जास्त ते ३० मि.मी. पर्यंत 
रक्कम रु .३५००० झाल्यास र.रु. ५,५०० प्रति हे. नुकसान भरपाई देय होईल. 
(सर्व टप्प्यांची मिळुन कमाल नुकसान भरपाई मर्यादा - र. रु. ३८,५०० प्रति हेक्‍टर.) 
जास्त पाऊस या कालावधीमध्ये आठवड्याचा सरासरी पाऊस ५ ते १० मि.मी. झाल्यास र. रु. १६,००० 
(फळ पक्वता ते प्रति हे. नुकसान भरपाई देय होईल. 
काढणी अवस्था) या कालावधीमध्ये आठवड्याचा सरासरी पाऊस १० मि.मी. पेक्षा जास्त ते १५ मि.मी. पर्यंत 
दि. १६ ऑक्टोबर २०१८ ते झाल्यास र. रु. २७,००० प्रति हे. नुकसान भरपाई देय होईल. 
३०डिसेंबर २०१८ या कालावधीमध्ये आठवड्याचा सरासरी पाऊस १५ मि.मी. पेक्षा जास्त झाल्यास र. रु. 
कमाल नुकसान भरपाई ६६,००० प्रति हे. नुकसान भरपाई देय होईल. 
रक्कम रु .६६,००० (सर्व टप्प्यांची मिळुन कमाल नुकसान भरपाई मर्यादा - र. रु. ६६,००० प्रति हेक्‍टर.) 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम प्रति हेक्टर र.रु .१२१,००० 


टिप - सोमवार ते रविवार असा आठवडा निर्धारीत करण्यात आलेला आहे. 
सहभाग प्रक्रिया : 
कर्जदार शेतकरी : अनिवार्य सहभाग, बँकाकडून पेरु पिकासाठी कर्ज मर्यादा मंजूर असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हा 
त्या त्या बँकाकडून त्यांना देण्यात येणा-या कर्ज पुरवठा रकमेतून भरला जाईल. 

बिगर कर्जदार saat : ऐच्छिक सहभाग, सदर शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव पत्रक भरुन रोख विमा हप्त्यासह आपले खाते 
असणाऱ्या बँक शाखेत विहीत मुदतीत जमा करावे. 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम (प्रति हेक्‍टर ) 


रु.१,२१,०००/- 


शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता संरक्षित रक्कमेच्या ५% (प्रति हेक्टर) रु.६०५०/- 


सहपत्र -३ 
पृष्ठ ३२ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


पुर्नरचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन (मृग बहार) २०१८-१९ 
विमा दराची परीगणना (विमा कंपनीने सादर केलेल्या कमीत कमी विमा दरानुसार) 


विमा विमा 
कंपनीने विमा विमा 
विमा विमा | कंपनीने | दरात एकुण 
पिकाचे | फळपिकाखालील pan (सर दरात | दरात 
अ.क्र. । जिल्हा जंव कंपनीचे क्षीत | दिलेला | शहोतकरी कंदन राज्याचा विमा 
नांव क्षेत्र (हे.) केंद्राचा | राज्याचा 
नाव रक्‍कम | विमा | हिस्सा ह्प्ता 
हिस्सा | हिस्सा 
दर ५% 
क्लस्टर-१ 
मोसंबी ७९९३.८८ ७७००० | १८.३० | ३८५० | ५१२१ | ५१२१ | १४०९१ 
१ जालना | डाळिंब ३६२०.९२ टर १२१००० | ५५.१० | ६०५० | 30399 | ३०३११ | ६६६७१ 
पेरु ७२.०० b ५५००० | २०.६५ | २७५० | ४३०४ | ४३०४ | 9934.4 
२ अकोला संत्रा २१४४.२२ ७७००० | २३.७७ | ३८५० | ७२२६ । ७२२६ | १८३०२.९ 
३ सातारा । डाळिंब १६७५.९४ र १२१००० | ६२.७५ | ६०५० | ३४९३९ । ३४९३९ | ७५९२७.५ 
री नाल डाळिंब ६०००.२२ B १२१००० | ५७.८१ | ६०५० | ३१९५० | ३१९५० | ६९९५०.१ 
पेरु २०.०० atk ८५००० | ६१.५६ | २७५० | १५५५४ | १५६६५६६५६४ | ३३८५८ 
षु सोलापूर | डाळिंब 230¥0.§3 टि १२१००० | ५४.२० | ६०५० | २९७६६ | २९७६६ | ६५५८२ 
क्लस्टर — 2 
१ ठाणे चिकू ३३७.०१ ५५००० | ७५.०० | २७५० | १९२५० | १९२५० | ४१२५० 
२ नांदेड । मोसंबी १६६.६३ g ७७००० | 34.00 | ३८५० । ११५५० | ११५५० | २६९५० 
३ लातूर | डाळिंब २४४.३९ ४ १२१००० | ५५.०० | ६०५० | 30240 | ३०२५० | ६६५५० 
डाळिंब | १६५६५.७७ E १२१००० | ५०.०० | ६०५० | २७२२५ | २७२२५ | ६०५०० 
8 नाशिक 
पेरु २९४.७५ ५५००० ४५.०० २७५० ११००० ११००० २४७५० 
क्लस्टर - 3 
हिंगोली संत्रा १८८.०५ ७७००० | २०.०० | ३८५० ५७७५ ५७७५ १५४०० 
१ हिंगोली Ga 
मोसंबी ३६.३३ ७७००० | २३.१५ | ३८५० | ६९८८ । ६९८८ | १७८२५.५ 
डाळिंब ७७७.६१ १२१००० | ६३.०० | ६०५० | ३५०९० | ३५०९० | ७६२३० 
पेरु १९६.०० ५५००० | ४६.४० | २७५० । ११३८५ | ११३८५ | २५५२० 
२ जळगाव aa 
मोसंबी ७३८.२५ E ७७००० | ३३.८८ | ३८५० । ११११९ | ११११९ | २६०८७.६ 
चिकू १७५.५० ५५००० | ३१.२५ | २७५० | ७२९१ | ७२९१ | १७१८७.५ 
7 दिर डाळिंब १८८.७५ E १२१००० | ६४.५० | ६०५० | ३५९९८ । ३५९९८ | ७८०४५ 
संत्रा ५००.०० ७७००० | १९.१५ | ३८५० | ५४४८ | ५४४८ | १४७४५.५ 
मोसंबी ७६.२५ है ७७००० | १७.११ | ३८५० | ४६६२ | ४६६२ | १३१७४.७ 
4 यवतमाळ - ८ 
संत्रा 429.94 ie ७७००० | 20.94 | ३८५० । ५८३३ | ५८३३ | 94494.4 
संत्रा ४२९७२.८१ de ७७००० | 20.49 | ३८५० । ५९७१ | ५९७१ | १५७९२.७ 
& अमरावती | मोसंबी ४९९.०५ ७७००० | १६.७६ | ३८५० | ४५२८ । ४५२८ | १२९०५.२ 
डाळिंब ३३.७५ १२१००० | ५१.५० | ६०५० | २८१३३ | २८१३३ | ६२३१५ 


पृष्ठ ३२ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


क्लस्टर - 8 
q धुळे डाळिंब १२९३.७० १२१००० | ४५.०० | ६०५० | २४२०० | २४२०० | ५४४५० 
डाळिंब |  १३००६.३१ १२१००० | ६२.०० | ६०५० | ३४४८५ | ३४४८५ | ७५०२० 
मोसंबी २२६.८२ ७७००० | ५४.०० | ३८५० | १८८६५ | १८८६५ | ४१५८० 
2 | अहमदनगर | पेरु २४५४.६२ é ५५००० | ६२.०० | २७५० | १५६७५ | १५६७५ | ३४१०० 
संत्रा १४२६.४० E ७७००० | 30.00 | ३८५० | ९६२५ | ९६२५ | २३१०० 
चिकू ३६५.५५ ं ५५००० | १५.०० | २७५० | २७५० | २७५० | ८२५० 
मोसंबी ५३८३.०६ E ७७००० | १७.५० | ३८५० | ४८१३ | ४८१३ | १३४७५ 
बशर डाळिंब ४०७४.७९ ँ १२१००० | ४५.०० | ६०५० | २४२०० | २४२०० | ५४४५० 
३ | औरंगाबाद 
पेरु १६२.५० E ५५००० | 42.00 | २७५० | १२९२५ | १२९२५ | २८६०० 
चिकू ४१४.७५ E ५५००० | १५.०० | २७५० । २७५० | २७५० | ८२५० 
मोसंबी |  ५८२.५० वळ॑ | Woo | १५.०० | ३८५० | ३८५० | ३८५० | ११५५० 
४ परभणी । संत्रा २०.०० E. ७७००० | १५.०० | ३८५० | ३८५० | ३८५० | ११५५० 
पेरु २०.०० ५५००० ३०.०० २७५० ६८७५ ६८७५ १६५०० 
५ | उस्मानाबाद | डाळिंब ६८७.५० १२१००० | ४६.०० | ६०५० | २४८०५ | २४८०५ | ५५६६० 
क्लस्टर- ५ 
मोसंबी १११.०० ७७००० | २१.९१ | ३८५० | ६५१० | ६५१० | १६८७०.७ 
: aor संत्रा ५५९.५९ ७७००० | २१.९१ | ३८५० | ६५१० | ६५१० | १६८७०.७ 
पेरु ८८.७५ ५५००० | २६.१५ | २७५० | ५८१६ | ५८१६ | १४३८२.५ 
डाळिंब २१०.५० १२१००० | ६९.७९ | ६०५० | ३९१९८ | ३९१९८ | ८४४४५.९ 
मोसंबी ५२९.५० ७७००० | ५२.५४ | ३८५० | १८३०३ | १८३०३ | ४०४५५.८ 
; die डाळिंब १९५४.७३ E १२१००० | ७०.६२ | ६०५० | ३९७०० | ३९७०० | ८५४५०.२ 
संत्रा ७५.९३ ७७००० | ५२.५४ | ३८५० | १८३०३ | १८३०३ | ४०४५५.८ 
चिकू १९६.२५ b ५५००० | 29.00 | २७५० | ६०५० | ६०५० | १४८५० 
३ | पालघर | चिकू | १४९८.३५ B । दद००० | २३.६२ | २७५० | ५१२१ | yaaa | १२९९१ 
डाळिंब ३५५९.८० र १२१००० | ५५.०० | ६०५० |} ३०२५० | ३०२५० | ६६५५० 
8 पुणे पेरु २७७.५० य ५५००० | ४९.८३ | २७५० | १२३२८ | १२३२८ | २७४०६.५ 
चिकू ६२०.०० टि ५५००० १२.०० २७५० १९२५ १९२५ ६६०० 
री द्धा संत्रा २३०२.६३ ७७००० | २१.४० | ३८५० | ६३१४ | ६३१४ | १६४७८ 
मोसंबी २२.५४ ७७००० | २१.४० | ३८५० | ६३१४ | ६३१४ | १६४७८ 
संत्रा २२०३५.७९ ७७००० | २०.०० | ३८५० | ५७७५ | ५७७५ | १५४०० 
६ नागपूर a 
मोसंबी १५२९.०० ७७००० | १२.८८ | ३८५० | ३०३४ | 3038 | ९९१७.६ 


पृष्ठ ३२ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


१) 


2) 


3) 


8) 


4) 
६) 


9) 


८) 


र) 


सहपत्र -४ 


पुर्नरचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना मृग बहार २०१८ 
नुकसान भरपाई ठराविण्याची पद्धत :- 

पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीकविमा योजने अंतर्गत विमा प्रस्तावानुसार देय होणारी नुकसान भरपाईची संपूर्ण 
रक्‍कम सहपत्र २ व ३ नुसार परस्पर शेतकऱ्यास बँकेमार्फत अदा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सबंधीत विमा 
कंपन्यांची राहील. नुकसान भरपाई विहित मुदतीत देण्याची जबाबदारी व दायित्व संबंधित विमा कंपन्यांचे राहील 
याबाबतचे नुकसान भरपाई देण्याचे कोणतेही दायित्व शासनावर राहणार नाही. 
विहित नमुन्यात व विहित मुदतीत विमा हप्त्यासह शोतकऱ्यांचा विमा प्रस्ताव विमा कंपन्यांकडे सादर करण्याची 
जबाबदारी सबंधीत वित्तीय संस्थांची राहिल. तसे न केल्यास नुकसान भरपाई देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सबंधीत 
वित्तीय संस्थांची राहील. 
नुकसान भरपाईचा आराखडा ठरवितांना मागील २५ वर्षाच्या हवामानाच्या आकडेवारीचा विचार करण्यात 
ASSES. त्यानुसार प्रत्येक अधिसुचित फळपिकासाठी प्रमाणके (ट्रीगर) व देय विमा रकमेचा दर केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सुचनांनुसार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार (सहपत्र २ व ३ प्रमाणे) निर्धारीत दराने विमा 
रक्‍कम सबंधीत विमा कंपनी मार्फत परस्पर देय होईल. 
शेतक-यांनी विहित मुदतीत भरलेल्या विमा हप्त्याचे डिक्लेरेशन वित्तीय संस्थेने संबधीत विमा कंपनीकडे विहित 
मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे विमा कंपनीने वित्तीय संस्थेस सुचना देवून डिक्लेरेशन विहित 
मुदतीत प्राप्त करून घेणे आवश्‍यक आहे. सदर समन्वया अभावी आणि या कारणामुळे शेतकरी विमा लाभापासुन 
वंचीत राहील्यास सदर शेतक-यास विमा संरक्षण देण्याची संयुक्‍त जबाबदारी सबंधीत विमा कंपनी व सबंधीत वित्तीय 
संस्थेची राहील. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेद प्रकल्पांतर्गत स्थापित केलेले हवामान केंद्र राहील. 
संबंधीत विमा कंपनी, देय विमा रक्‍कम ठरविण्यासाठी अधिसूचित केलेल्या फळपिकांसाठी व त्यासाठी निवडलेल्या 
जिल्हा व त्यामधील तालुक्यातील महसुल मंडळात (सहपत्र-१) महावेद प्रकल्पांतर्गत स्थापित केलेल्या संदर्भ 
हवामान केंद्रामध्ये नोंद झालेल्या आकडेवारीचा वापर करील . 
जर त्या महसुल मंडळातील संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत काही कारणास्तव आकडेवारी प्राप्त झाली नाही तर त्या 
कालावधीपुरती नजिकच्या महसुल मंडळातील महावेद प्रकल्पांतर्गत स्थापीत हवामान केंद्राची आकडेवारी विचारात 
घेण्यात येईल. महावेद प्रकल्पांतर्गत स्थापीत हवामान केंद्रांची माहिती उपलब्ध न झाल्यास पर्यायी राज्य शासनाच्या 
/ कृषि विद्यापीठे /कृषि विज्ञान केंद्रांची आकडेवारी विचारात घेऊन विमा रक्‍कम निश्चित करण्यात येईल. ही 
आकडेवारी प्राप्त करुन घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी विमा कंपन्यांची राहील. 
महसुल मंडळात स्थापन झालेल्या किंवा वरील अनुक्रमांक“७” प्रमाणे संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत प्राप्त आकडेवारी 
ही ग्राह्य धरण्यात येवून त्यावर आधारीत योजनेच्या तरतुदी नुसार निश्चित करण्यात आलेली नुकसान भरपाई ही 
अंतिम राहील. 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार स्थापित राज्यस्तरीय समन्वय समिती, राज्य स्तरीय 
तांत्रिक समिती, निर्धारीत वित्तीय संस्था, राज्यशासन, विमा कंपनी, कृषि आयुक्तालय यांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
ह्या पुनर्रचित हवामान पीक विमा योजनेसाठी लागू राहतील. 


१० कृषि आयुक्‍तालय व शासनाने योजने संदर्भातील वेळोवेळी मागणी केलेली आवऱ्यकती सर्व माहिती त्वरीत उपलब्ध 


करुन देण्याची जबाबदारी संबधीत सहभागी विमा कंपन्यांची राहील . 


पृष्ठ ३२ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


११) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीआयएस-१२९९/सीआर८९/११ अ दि. ०४ डिसेंबर, १९९९ अन्वये 
जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त कार्यरत असलेल्या समितीने यापुढे या योजनेचा प्रतिमहा आढावा 
घ्यावा. 

१२) या योजनेच्या संदर्भात प्राप्त होणा-या तक्रारीच्या व स्वयंचळीत हवामान केंद्राच्या सुस्थितीबाबत प्राप्त होणाऱ्या 
विविध तक्रारींचे निरसन विभाग स्तरावरील व उप विभाग स्तरावरील समितीमार्फत करण्यात येईल . 

विभाग स्तरावरील समिती 


१) विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालयातील अधिक्षक कृषी अधिकारी  ... अध्यक्ष 


) 

२) संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी .. सदस्य 

३) विमा कंपनीचे प्रतीनिधी .. सदस्य 

४) कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ / प्रतीनिधी .. सदस्य 

५) विभागीय सांख्यिकी .. सदस्य सचिव 

उप विभाग स्तरावरील समिती 

१) उप विभागीय कृषि अधिकारी .. अध्यक्ष 

२) कृषि विद्यापीठ प्रतीनिधी .. सदस्य 

३) विमा कंपनी प्रतीनिधी .. सदस्य 
४) कृषि विकास अधिकारी जि.प. कार्यालय अंतर्गत .. सदस्य 

पंचायत समिती कार्यालयातील कृषि अधिकारी 

५) उप विभागीय कृषि अधिकारी कार्यालयातील तंत्रअधिकारी .. सदस्य सचिव 


उपविभागीय स्तरावरील समितींकडे केलेल्या तक्रारीचे योग्य निरस न झाल्यास विभागी स्तरावरील समीतीने 
त्या तक्रारींचे निरसन करावे. विभागीय स्तरावरील समितीकडुन अशा तक्रारीचे निरसन न झाल्यास संचालक 
(फलोत्पादन) स्तरावर या बाबत बैठक आयोजीत करण्यात येईल. 

१३) राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत सर्व अधिसुचित फळपिकांखाली एकूण २० हेक्‍टर क्षेत्र असणा-या सर्व महसूल मंडळात 
योजना राबविण्यात येत आहे. सबंधीत जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांकडुन प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार शासन 
निर्णयामध्ये अशी महसूल मंडळे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. 

१४) निवडलेल्या विमा कंपनीने या योजनेला विविध प्रसार माध्यमातुन व्यापक प्रचार प्रसिद्धी द्यावी. तसेच शासन निर्णय 
निर्गमीत होताच योजनेची अमलबजावनी तात्काळ सुरु करावी. 

१५) योजनेच्या कालावधीत विमा कंपन्यांनी त्यांना नेमुन दिलेल्या समुहातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कार्यालय स्थापित 
करावे. तसेच सदर कार्यालयामध्ये प्रतिनीधींची नेमणुक करावी. तसेच विमा धारक शेतक-यांच्या तक्रार निवारण 
करण्याठी टोल फ्रि दुरध्वनी क्रमांक उपलब्ध करुन द्यावा. 

१६) सहकार आयुक्तांना राज्यातील सहकारी, राष्ट्रीयकृत व इतर बँकाना या योजनेतील तरतूदीप्रमाणे होतक-यांचे विमा 
प्रस्ताव स्विकारुन घोषणापत्रे विमा कंपन्याना सादर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 

१७ विमा कंपन्यांनी विमा नुकसान भरपाईची रक्‍कम विहीत विवरणपत्रात परिगणना करुन विमा संरक्षण कालावधी 
संपल्यानंतर ३० दिवसात कृषि आयुत्कालयास सादर करावे. यामध्ये अचुकता येण्यासाठी परिगणना करुन अंतिम 
केलेली नुकसान भरपाईची आकडेवारी नियमा नुसार निश्चित केली असल्याचे प्रमाणीत करुन कृषि आयुक्‍तालयास 
सादर करणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक राहील. 

१८) बँकांनी कर्जदार / बिगर कर्जदार सहभागी शेतक-यांची अंतरीम माहिती आठवड्याच्या शेवटी विमा कंपनीस ई - मेल 
द्वारे देणे आवश्‍यक आहे. तसेच विमा हप्ता भरावयाच्या अंतिम तारखेनंतर योजनेत सहभागी कर्जदार / बिगर कर्जदार 
शेतक-यांची माहिती विमा हप्ता भरण्याची मुदत संपल्यानंतर १० दिवसाच्या आत विमा कंपनीस सादर करणे 
बंधनकारक राहील. 

पृष्ठ ३२ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


१९) विमा कंपन्यांनी विमा नुकसान भरपाईची रक्‍कम बँकांकडे वर्ग केल्यानंतर बँकांनी सदर रक्‍कम सबंधीत शेतक-यांच्या 
खात्यावर ५ दिवसांच्या आत वर्ग करावी व या बाबत अहवाल विमा कंपनीस सादर करावा. 

२० जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना त्यांचे जिल्ह्यामध्ये योजनेची अंमलबजावणी करण्या करीता सनियंत्रण अधिकारी 
घोषित करण्यात येत आहे. योजना राबविणा-या विमा कंपनीने जिल्ह्यासाठी नेमलेले प्रतिनीधी यांनी जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी यांना योजनेच्या प्रचार व प्रसिद्धी बाबत तसेच सहभागी शेतकरी व विमा नुकसान भरपाई दिलेले 
शेतकरी याबाबत योजनेच्या कालावधीत दर सोमवारी समक्ष अवगत करावे. विमा कंपनी प्रतिनीधींनी जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी यांनी दिलेल्या सुचनांचे पालन करावे. 

29) विमा कंपनीने विमा नुकसान भरपाईची रक्कम बँकेस दिल्यानंतर बँकेने सदर रक्‍कम सबंधीत शेतक-यांच्या खात्यावर 
वर्ग कधी केली या बाबत नुकसान भरपाई दिलेल्या शेतक-यांच्या संखेच्या ५ टक्के शेतक-यांशी संपर्क करुन त्याचा 
अहवाल जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने कृषि आयुक्‍तालयास सादर करावे. 

22) पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना मृग बहार २०१८ मध्ये शोतकऱ्यांचे अर्ज / विमा हप्ता Common 
Service Centre (CSC) मार्फत ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारले जातील.सदर CSC सर्व गावांमध्ये सुरु होई पर्यंत, 
बिगर कर्जदार शेतक-यांनी विमा हप्त्याची रक्‍कम पुर्वी प्रमाणेच नजिकच्या बँक शाखेमध्ये भरावी. बिगर कर्जदारांच्या 
सोई करीता राज्यात सी.एस. सी ई गव्हर्नस सर्व्हिसेस इंडिया लिमीटेडद्वारे कार्यान्वीत “आपले सरकार सेवा केंद्र” 
(डिजीटल सेवा केंद्र) सुविधा होतक-यांना पुनर्रचित हवामान आधारीत पिक वीमा योजनेचे अर्ज भरण्या करीता उपलब्ध 
करण्यात येत आहे. राज्यात कार्यान्वीत आपले सरकार सेवा केंद्रापैकी भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधीकरणाने 
प्राधिकृत केलेले सेवा केंद्र, कृषि विभागाने नियुक्‍त केलेल्या विमा कंपनीच्या वतीने होतक-यांचे फळपिक विमा अर्ज 
भरण्यास मदत करतील व विमा हप्ता स्विकारतील. या करीता प्राधीकृत आपले सरकार सेवा केंद्राचे चालक विमा 
योजनेचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरतील. फळपिक विमा अर्जा करीता आवश्‍यक कागद पत्रे जसे की, ७/१२ उतारा, 
आधार कार्ड, क्षेत्रीय स्तरावरील कृषि अधिकारी / कर्मचारी यांचे कडुन शेतक-यांचे क्षेत्र व ते उत्पादन क्षम आहे कौंवा 
नाही याची क्षेत्र पडताळणी केले बाबतचे प्रमाणपत्र व बँक खात्याचे तपशिल इत्यादी अर्जास ऑनलाईन पद्धतीने 
जोडतील. शेतक-यांना विमा अर्जाची प्रत, पोहच उपलब्ध करुन देतील. त्या दृष्टीने सबंधीत विमा कंपन्यांनी CSC 
मार्फत करार करणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे स्तरावरुन 
प्राप्त होणा-या सुचना CSC व विमा कंपनीस बंधनकारक राहतील. 

23) “आधार* ओळख पत्राच्या वापरातुन शासना मार्फत देण्यात येणा-या सेवा, सुविधा, लाभ व अनुदेय वितरण 
लाभात्यांना करण्याच्या प्रक्रियेत, सुलभता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणुन योजनेचा लाभ थेट शेतक-यांना देण्या 
करीता केंद्र शासनाच्या दि. ०८/०२/२०१७ चे राज पत्रान्वये मृग बहार २०१७ पासुन सदर योजनेंतर्गत सहभागी होणा- 
या सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शहोतक-यांना आधार कार्ड प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य केले आहे. 

मृग बहार सन २०१८ या योजनेत सहभाग घेण्यासाठी विमा प्रस्ताव तयार करते वेळी सर्व होतक-यांनी आपले 
फोटो असलेल्या बँक खाती पुस्ताकाची प्रत तसेच आधार कार्ड यांची छायांकीत प्रत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
आधार कार्ड उपलब्ध नसल्यास आधार कार्ड नोंदणी पावती सोबत खालील पैकी कोणतेही एक फोटो ओळख पत्र 
सादर करणे आवश्‍यक आहे. सदर कागदपत्रांची तपासणी सबंधीत बँके मार्फत करावयाची आहे. 
१) मतदार ओळखपत्र किंवा 
) किसान क्रेडिटकार्ड किंवा 
३) नरेगा जॉबकार्ड किंवा 
) वाहन चालक परवाना. 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पिक विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कर्जदार शेतक-यांनी आपल्या 
बँकेच्या कर्ज खात्याशी आधार क्र. जोडण्यासाठी बँकेशी त्वरीत संपर्क करावा. त्याच प्रमाणे बिगर कर्जदार होतक- 
यांना योजनेत सहभागी होण्या करीता आधार क्रमांकाशी जोडले गेलेले बँक खाते क्रमांकच अर्जावर नमुद करावे 
लागणार आहे. या संदर्भात ज्या होतक-यांकडे अद्यापही आधार कार्ड नाही अशा शेतक-यांनी त्वरीत नजिकचे 

आधार नोंदनी केंद्राशी संपर्क करुन नोंदणीची प्रक्रिया पुर्ण करावयाची आहे. 
पृष्ठ ३२ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


फळपिक विमा योजेकरीता आधार कार्ड जोडलेल्या बँक खात्याच्या वापरामुळे योजनेची अंमलबजावणी 
सुलभ व जलद होऊन शेतक-यांना चांगली सेवा देणे Bre होणार आहे. तसेच पिक विम्याची नुकसान भरपाई विमा 
कंपनी कडुन शेतक-यांच्या खात्यावर थेट वर्ग करणे भविष्यात सुलभ होणार आहे. आधार क्र., मोबाईल क्र. इत्यादी 
बँक खात्याशी जोडण्यामुळे बँक खात्याशी संलग्न सेवा सुविधा होतक-यांना वेळेत उपलब्ध हेणार आहेत. 

२४) विमा कंपन्यांनी सहभागी झालेल्या क्लस्टर्स करीता विमा संरक्षण कालावधी सुरू झाल्यापासूनची हवामानाची 
आकडेवारीची माहिती खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. 

२५) राज्य हिस्सा अनुदान वितरणापूर्वी जर विमा कंपनीने हवामानाची आकडेवारी मिळाल्यानंतर देखील स्कायमेट व्हेदर 
सर्विसेस प्रा.लि. यांचे हवामान आकडेवारीचे देयक स्थगित केलेले असल्यास राज्य शासन स्कायमेटला प्रत्यक्ष 
देयक रक्‍कम अदा करेल व विमा कंपनीस देय राज्य हिस्सा अनुदान रकमेतून हवामान आकडेवारी देयक खर्च 
समायोजित (वजा) करेल. 

२६) उपविभागीय पातळी, जिल्हास्तरीय आणि विभागीय स्तर तक्रार निवारण समिती व्यतिरिक्त माननीय जिल्ह्याचे 
पालक मंत्री यांचे अध्यक्षपदाखाळली एक समिती फळपिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या आढावासाठी गठित 
करण्यात येईल. विमा कंपन्या राज्य / जिल्हा, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यांना बैठकीच्या कार्यवाहीमध्ये सहभागी 
व्हावे लागेल. 

२७ सहभागी विमा कंपनीला निवड केल्यानंतर राज्य सरकारसह एम.ओ.यू. (॥.0.(1.) वर स्वाक्षरी करणे आवश्यक 
आहे. 

२८) निवडलेल्या विमा कंपनी / कंपन्या प्रभावीपणे योजनेच्या सर्व प्रतिनिधींशी / भागधारकांशी समन्वय साधतील आणि 
वाटप केलेल्या जिल्ह्यांमधील सर्व भागधारकांशी कार्यक्षम हाताळणी करतील. 

२९) कार्यक्षम अंमलबजावणी आणि उत्तम सेवा वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, विमा कंपनी संबंधित DCCB / नोडल 
बँकांकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त करून, प्रीमियम सबसिडी, पिकाखालील क्षेत्र, लागू झालेले हवामान धोके व विमा 
नुकसान भरपाई रक्‍कम याची पडताळणी करुन हवामान धोका संपल्यावर vy दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई 
रक्‍कम मंजूर करेल. भरपाईच्या रकमांच्या बाबतीत विलंब झाल्यास विमा कंपनी शेतकर्यांना नुकसान भरपाईच्या 
रकमेवर ६% वार्षिक व्याज दंड भरण्यास जबाबदार असेल. 

३० शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव बँकेत भरतांना क्षेत्रीय स्तरावरील कृषि अधिकारी / कर्मचारी यांचे कडुन शेतक-यांचे क्षेत्र 
व ते उत्पादन क्षम आहे कींवा नाही याची क्षेत्र पडताळणी केले बाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे अत्यावश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ३२ पैकी ३२ 


